“प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची 
(Project Implementation Committee) 
स्थापना करण्याबाबत” - शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सीईएन-२०२३/प्र.क्र. ४१७/२३/३३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जून, २०२३. 


वाचा :- शासन निर्णय, सा. प्र. विभाग, क्रमांक : सीईएन-२०२३/प्र.क्र. ४१७/२३/३३, दि. १६ जून, २०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त aR निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ AY स्थापन करण्यात आलेल्या प्रकल्प अंमळबजावणी 
समितीमध्ये खाळीळल सदस्याचा समावेठा करण्यात येत आहे. 


एन. आय.सी. चे प्रतिनिधी - सदस्य 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०६१९१८३८२७८३०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by MANOHAR 
RAMCHANDRA PARKAR 
Date: 2023.06.19 18:40:03 +05'30' 


(म. रा. पारकर) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 
प्रत, 
१. अ.मु.स., वित्त विभाग/ नियोजन विभाग/ उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय 
३. मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक 
४. उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक 
५. एन. आय.सी. 
६. निवडनस्ती. 


